सर्वसाधारण बदल्या- सन २०२० 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट अ (क) (ता) 


महाराष्ट्र शासन 
कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : व्यशिअ- २०२०/प्र.क्र.११९/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुख्य इमारत, 
दुसरा मजला, HATHA, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २ डिसेंबर, २०२० 


वाचा:-शासनाचा समक्रमांकीत treat दि. १०.०८.२०२० 


शासन आदेशा 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा- 


या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम , २००५ मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिक-याच्या मान्यतेने व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट -अ (क) (तां) प्राचार्य / 
उपप्राचार्य, औ.प्र. संस्था / निरीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय इ. संवर्गातील 
खालील अधिका-यांच्या सन २०२० मधील झालेल्या सर्वसाधारण बदल्या मधील अंशत: बदली 


खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | अधिका-याचे नाव व सध्या कार्यरत | दि.१०.०८.२०२० रोजीच्या | दि.१०.०८.२०२० रोजीच्या 
असलेली संस्था/ कार्यालय आदेशान्वये बदलीने केलेली | आदेशान्वये बदलीने 
पदस्थापना केलेली पदस्थापनेत 
अंशत: बदलीने केलेली 
पदस्थापना 
(ह. | २ 3 1 ४ 
7 श्री. जहागिरदार खालीद इक्बाल प्राचार्य , प्राचार्य , 
अब्दुल करीम, उपप्राचार्य, औ. प्र. आओ. प्र. संस्था, भुसावळ, औ.प्र.संस्था,जामखेड, 
संस्था, अहमदनगर, जि. जि. जळगाव जि. अहमदनगर 
अहमदनगर 


२. उपरोक्त अधिका-यांना प्रचलीत नियमानुसार पदग्रहण अवधी व प्रवास भत्ता अनुज्ञेय राहील. 
३. सदर शासन आदेश तात्काळ अंमलात येतील. संबधित अधिका-यांना बदली केलेल्या ठिकाणी हजर 
होण्यासाठी विभाग प्रमुख यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


शासन आदेठशा क्रमांकः व्यशिअ- २०२०/प्र.क्र.११९/व्यशि-१ 


४. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण यांना कळविण्यात येते की, बदली करण्यात आलेल्या 
अधिका-यांनी पदभार सोडल्याचा तसेच स्विकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहित 
कालावधीत अधिकारी रुजु न झाल्यास त्याबाबत शासनास त्वरीत अवगत करण्यात यावे, जेणे करुन 
संबंधिताविरुध्द कारवाई करणे शक्‍य होईल. म. ना. से (रजा नियम) , १९८१ मधीळ तरतुदीनुसार बदली 
झालेल्या अधिका-यांच्या रजा अर्ज शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय स्विकारु नये / मंजूर करु नये. 

षु. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२०२१७०७३७९७०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DR. NAMDEO KONDIBA BHOSALE 


DR. NAMDEO म य 
KONDIBA BHOSALE 6a96"a70dH151c68231fc3,en-DR NAMDEO KONDIBA 
BHOSALE 
Date: 2020.12.02 17:11:18 +05'30' 
(डॉ. ना.को.भोसले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ, aS (पूर्व) , मुंबई-५१. 
३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
४. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 


५. सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, 
(सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 


६. जिल्हा कोषागार अधिकारी. (सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय , वांद्रे (पूर्व) , मुंबई-५१ 
८. संबंधित अधिकारी. ( संचालकांमार्फत) 

९. संबंधित कार्यालय / संस्था (संचालकांमार्फत) 

प्रत, 


१. मा. मंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) खाजगी सचिव, मंत्रालय , मुंबई-३२. 
२. मा. राज्यमंत्री, (कौशल्य विकास व उद्योजकता ) खाजगी सचिव, मंत्रालय , मुंबई-३२. 
३. निवडनस्ती (व्यशि १ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


